eran सैनिक/त्यांचे नामनिर्देशित यांना 
शासकीय सेवेत वर्ग-३ व वर्ग-४ पदावर नोकरी 
संदर्भाबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०२४/प्र. क्र. ७२ (भाग-१) /स्वासैक-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०२४/ प्र. क्र. ७२ / 
स्वासैक-१, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

स्वातंत्र्य सैनिकांना/त्यांचे नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या पदावर नियुक्‍ती देण्याच्या अनुषंगाने शासनाने 
काही सवलती दिल्या आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांना/त्यांचे नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत 
नियुक्‍ती देण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून वेळोवेळी शासन निर्णय/शासन परिपत्रक/ 
निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांना/त्यांचे नामनिर्देशित यांना 
शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय / शासन परिपत्रक/ 
निर्देशांचे west होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आळी आहे. सदरची 
वस्तुस्थिती विचारात घेवून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएनएस- 
१०८७/४९९/के.नं. १२/१६-अ, दिनांक ०४ मार्च, १९९१ मधील तरतुदी रद्द करण्याचा व ज्या 
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांची विहित कार्यपद्धती अनुसरून व विहित मार्गाने नियुक्‍ती 
झालेली नाही (थेट नियुक्‍ती झालेली आहे) अशा कर्मचा-यांच्या सेवा समाप्त करण्याच्या 
अनुषंगाने नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी, अशा प्रकारचा निर्णय संदर्भाधीन 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधीन दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधात संबधित 
कर्मचारी/अधिकारी यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई तसेच खंडपीठ 
नागपूर/औरंगाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल केल्या आहेत. सदर याचिका 
अँडमीट करून घेताना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने संबधित 
कर्मचारी/अधिकारी यांच्याविरूद्ध जबरदस्तीने कारवाई करण्यात येवू नये, असे शासनास 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०२४/प्र. क्र. ७२ (भाग-१) /स्वासैक-१ 


निर्देश देवून पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केळी आहे. तसेच, मा. लोकप्रतिनिधी यांनी 
देखील दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ रद्द करण्याच्या अनुषंगाने शासनाकडे निवेदने सादर 
केली आहेत. उपरोक्‍त वस्तुस्थिती विचारात घेता, संदर्भाधीन दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ 
च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने संबधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्याकडून वस्तुस्थितीदर्शक 
माहिती प्राप्त करून घेवून, स्वातंत्र्य सैनिकांना/त्यांचे नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या पदावर नियुक्‍ती देण्याच्या 
अनुषंगाने सर्व समावेशक मार्गदर्शक सूचना देण्याकरिता काही कालावधी लागणार 
असल्याने, तोपर्यंत संदर्भाधीन दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, स्वातंत्र्य सैनिकांना/त्यांचे 
नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील वर्ग-३ व 
वर्ग-४ च्या पदावर नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सर्व समावेशक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करावयाच्या कालावधीपर्यंत संदर्भाधीन दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 
या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७५/.॥8॥७५9॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१६१८०६४३५६०७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA VYAS 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ab94059782c0a09001800a7cd5877b225b6508ef55b61 BFF 
1bbc056e74d12c76, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=17COFE9F574C35B3548EF858BDB87 1044694EB194 


C9E8503F6CE6A1DBS09EC1A, cn=SEEMA VYAS 
Date: 2024.09.16 19:17:31 +05'30° 


(सीमा व्यास) 
अपर मुख्य सचिव तथा वि.चौ.अ.-१, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Cc Av A  -0 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०२४/प्र. क्र. ७२ (भाग-१) /स्वासैक-१ 


७. 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


सर्व मा. संसद सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 


८. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


qo. 


११ 


१२. 
93. 
१४. 


१५ 
१६ 


ae 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 


२४ 


मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 

.सर्व विभागीय आयुक्‍त व सर्व जिल्हाधिकारी. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव (स्वा.सै. क. १) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. निवड नस्ती (स्वासैक-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


